सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरिता तुरुंगातील 
सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या 
योजनेंतर्गत राज्यातील कारागृहांकरीता उपकरणे 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५२४/प्र.क्र.८३/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: 3 जून,२०२४. 


संदर्भ- 


. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/स्क्रीन/सुरक्षा उपकरणे/२८६४/२०२४-२५/क-६(०१) पुणे, दिनांक 
२६.३.२०२४, क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/२९०७/२०२४-२५/क-६(०१)पुणे, 
दिनांक २७.३.२०२४, क्र.इप्रवि/मेन्टेंनन्स/सुरक्षा उपकरणे/३८९२/२०२४-२५/क-६ (०१) 
पुणे, दिनांक ०३.०५.२०२४ रोजीची पत्रे. 

. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 
दिनांक १७.४.२०१५, 

. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६, 

. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/पोल-३, दिनांक ९.१.२०१७. 

. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दिनांक २४.८.२०१७, 

. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची दिनांक २८.५.२०२४ रोजी आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 
राज्यातील कारागृहांमध्ये Full height Turnstile gate (Biometric Access system) 


Panic Alarm System, Public Addressing System, T.V. Display, C.C.T.V. कॅमेरा 
उपकरणे खरेदी प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेकरिता संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास प्राप्त झाली 
आहेत. दिनांक २८.५.२०२४ रोजी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने संपन्न झालेल्या बैठकीत 
संदर्भ क्र. १ अन्वये प्राप्त प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय- 


तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेतंर्गत खालील TATA 
नमूद उपकरणे खरेदी खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५२४/प्र.क्र.८३/तुरुंग-२ 


अ.क्र. | उपकरणे रक्‍कम रुपये 


षि Full height Turnstile gate (Biometric Access system), Panic | रु.२८,५७,३५,८५४/- 
Alarm system, Public Addressing System 
2 | T.V.Display (32”, 83", 44") रु.४,९४,२२,५००/- 
रु.१२,१२,५४,७७७/- 


३ ।०.७..४. कॅमेरे 
एकूण अक्षरी रुपये पंचेचाळीस कोटी चौसष्ट लक्ष तेरा हजार एकशी | रु.४५,६४,१३,१३१/- 
एकतीस फक्त 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस- 
२०१/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ व शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित 
पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. तसेच C.C.TV. 
कॅमेरे खरेदी करतांना गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/पोल-३, 
दिनांक ९.१.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करावा. 


३. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१०१) 
तुरुंग (००) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (योजनांतर्गत योजना) 
(२०५६ 0222) ५२- यंत्र सामग्री व साधन सामग्री, या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या 
वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे 
मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावेत. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६०३१२३०१९२१२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VINAYAK SADASHIV :: 
CHAVAN eas 


SADASHIV CHAVAN 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


htra, 
‘SAFDC7A4A26DC14D44297AA2B63F 749 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५२४/प्र.क्र.८३/तुरुंग-२ 


२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/ मध्य विभाग/ दक्षिण 
विभाग/नाशिक विभाग, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२.कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
{PAE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


